महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ 
आणि ब संवर्गातील वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे 
कार्यमुल्यमापन अहवाळ महापार या 
ऑनलाईन प्रणालीत नोंदविण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन आदेशा, क्रमांकः मवैअ- २०१८/प्र.क्र. १५२/सेवा-३ 
१० वा मजला, संकुल इमारत, गो.ते. रुग्णालय, संकुल इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ००१ 
दिनांक : २४ एप्रिल, २०१८. 


वाचा : १) शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग, सीएफआर-१२११/प्र.क्र.१३१/तेरा 
दि.१५.१२.२०१७ 
२) शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग, सीएफआर- १२११/प्र.क्र.२५७/तेरा 
दि.०२.०२.२०१७ 
३) शासन आदेशा समक्रमांक दि.०६.०४.२०१८ 


छासन आदेठा- 
संदर्भाधिन वाचा येथील क्रमांक ३ वरील ara sea अधिक्रमित करून 
खालीलप्रमाणे सुधारित आदेशा निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


सन २०१७-१८ या प्रतिवेदन वर्षासाठी महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ 
आणि गट-ब संवर्गातील वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे कार्यमुल्यमापन अहवाल “महापार” या 
संगणक प्रणालीत नोंदविण्यासंदर्भात आयुक्‍त, आरोग्य सेवा संचालनालय या कार्यालयासाठी 
समन्वय अधिकारी म्हणुन सहसंचालक (अर्थ व प्रशासन) यांची नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 
तसेच, सोबतच्या विवरणपत्रात दर्शविल्यानुसार खाळील नियुक्त्या करण्यात येत आहेत. 


१) मंडळनिहाय प्राथमिक परिरक्षक (Primary Custodian) 


२) अतिरिक्त परिरक्षक (Organization Unit (OU) Alternate Custodian) 


शासन आदेश क्रमांकःमवैअ- २०१८/प्र.क्र. १५२/सेवा-३ 


समन्वय अधिकारी यांनी सामान्य प्रशासन विभागांशी वेळोवळी संपर्क साधुन महाराष्ट्र 
वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ आणि ब संवर्गातील वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे कार्यमुल्यमापन 
अहवाल FET या ऑनलाईन प्रणालीत नोंदविण्याबाबत पुढील आवश्‍यक कार्यवाही करावी. 


सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०४२४१२१०२७५२१७ 
असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Varsha Munjaji Bharose 
e ee DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Labour 

Va rs h a M U al a | Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 

2.5.4.20=2f3096a175796cc670522c4aff97da20b708981b 

5122e87c8346c4cc7468f821, 

serialNumber=1bd844032884bbf2167bc99cd85325223 
B h a "0 ५ e aceef69d02bd455b7ca6972491623e0, cn=Varsha 

Munjaji Bharose 

Date: 2018.04.24 15:42:26 +05'30' 


(व.मुं.भरोसे ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) आयुक्त, आरोग्य सेवा, मुंबई. 
२) संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई. 
3) सहसंचालक, (अ. व प्र, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 
४ उपसंचालक, सर्व मंडळे. 
५) सर्व जिल्हा शल्यचित्सक. 
६) सर्व जिल्हा आरोग्य अधिकारी. 
७) उप सचिव (कार्या.१३), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८) निवडनस्ती (सेवा-३). 


Fayre 


विवरणपत्र 


अ.क्र. । मंडळाचे प्राथमिक जिल्हयाचे अतिरिक्त परिरक्षक 
नाव परिरक्षक(21118/ नाव 
Custodian) 
|, मुंबई मुख्य प्रशासकीय ठाणे १) प्रशासन अधिकारी जिल्हा शल्यचित्सक ठाणे यांचे कार्यालय 
अधिकारी उपसंचालक २) प्रशासन अधिकारी जिल्हा आरोग्य अधिकारी ठाणे यांचे कार्यालय 
मुंबई मंडळ,ठाणे यांचे रायगड १) प्रशासन अधिकारी जिल्हा हाल्यचित्सक रायगड यांचे कार्यालय 
कार्यालय २) प्रशासन अधिकारी जिल्हा आरोग्य अधिकारी रायगड यांचे कार्यालय 
पालघर १) प्रशासन अधिकारी जिल्हा Beaker पालघर यांचे कार्यालय 
२) प्रशासन अधिकारी जिल्हा आरोग्य अधिकारी पालघर यांचे कार्यालय 
२ पुणे मुख्य प्रशासकीय पुणे १) प्रशासन अधिकारी जिल्हा शल्यचित्सक पुणे यांचे कार्यालय 
अधिकारी उपसंचालक २) प्रशासन अधिकारी जिल्हा आरोग्य अधिकारी पुणे यांचे कार्यालय 
पुणे मंडळ,पुणे यांचे | सातारा | १ प्रशासन अधिकारी जिल्हा शल्यचित्सक सातारा यांचे कार्यालय 
कार्यालय २) प्रशासन अधिकारी जिल्हा आरोग्य अधिकारी सातारा यांचे कार्यालय 
सोलापूर । १) प्रशासन अधिकारी जिल्हा शल्यचित्सक सोलापूर यांचे कार्यालय 
२) प्रशासन अधिकारी जिल्हा आरोग्य अधिकारी सोलापूर यांचे कार्यालय 
३ कोल्हापूर । मुख्य प्रशासकीय | कोल्हापूर | १) प्रशासन अधिकारी जिल्हा शल्यचित्सक कोल्हापूर यांचे कार्यालय 
अधिकारी उपसंचालक २) प्रशासन अधिकारी जिल्हा आरोग्य अधिकारी कोल्हापूर यांचे कार्यालय 
कोल्हापूर मंडळ, | सांगळी । १) प्रशासन अधिकारी जिल्हा हल्यचित्सक सांगली यांचे कार्यालय 
कोल्हापूर यांचे २) प्रशासन अधिकारी जिल्हा आरोग्य अधिकारी सांगली यांचे कार्यालय 
कार्यालय सिधुदुर्ग | १ प्रशासन अधिकारी जिल्हा शल्यचित्सक सिंधुदुर्ग यांचे कार्यालय 
२) प्रशासन अधिकारी जिल्हा आरोग्य अधिकारी सिंधुदुर्ग यांचे कार्यालय 
रत्नागिरी । १) प्रशासन अधिकारी जिल्हा ठाल्यचित्सक रत्नागिरी यांचे कार्यालय 
२) प्रशासन अधिकारी जिल्हा आरोग्य अधिकारी रत्नागिरी यांचे कार्यालय 
8 नाशिक । मुख्य प्रशासकीय नाशिक १) प्रशासन अधिकारी जिल्हा हाल्यचित्सक नाशिक यांचे कार्यालय 
) 


अधिकारी उपसंचालक 


२ प्रशासन अधिकारी जिल्हा आरोग्य अधिकारी नाशिक यांचे कार्यालय 


शासन आदेश क्रमांकःमवैअ- २०१८/प्र.क्र. १५२/सेवा-३ 


नाशिक मंडळ, नाशिक धुळे १) प्रशासन अधिकारी जिल्हा शल्यचित्सक धुळे यांचे कार्यालय 
यांचे कार्यालय २) प्रशासन अधिकारी जिल्हा आरोग्य अधिकारी धुळे यांचे कार्यालय 
नंदुरबार । १) प्रशासन अधिकारी जिल्हा शल्यचित्सक नंदुरबार यांचे कार्यालय 
२) प्रशासन अधिकारी जिल्हा आरोग्य अधिकारी नंदुरबार यांचे कार्यालय 
जळगाव १) प्रशासन अधिकारी जिल्हा शाल्यचित्सक जळगाव यांचे कार्यालय 
२) प्रशासन अधिकारी जिल्हा आरोग्य अधिकारी जळगाव यांचे कार्यालय 
अहमदनगर | १) प्रशासन अधिकारी जिल्हा हाल्यचित्सक अहमदनगर यांचे कार्यालय 
२) प्रशासन अधिकारी जिल्हा आरोग्य अधिकारी अहमदनगर यांचे कार्यालय 
५ नागपूर ।मुख्य प्रशासकीय | नागपूर । १) प्रशासन अधिकारी जिल्हा शल्यचित्सक नागपूर यांचे कार्यालय 
अधिकारी उपसंचालक २) प्रशासन अधिकारी जिल्हा आरोग्य अधिकारी नागपूर यांचे कार्यालय 
नागपूर मंडळ, नागपूर भंडारा १) प्रशासन अधिकारी जिल्हा शल्यचित्सक भंडारा यांचे कार्यालय 
यांचे कार्यालय २) प्रशासन अधिकारी जिल्हा आरोग्य अधिकारी भंडारा यांचे कार्यालय 
चंद्रपुर १) प्रशासन अधिकारी जिल्हा शल्यचित्सक चंद्रपुर यांचे कार्यालय 
२) प्रशासन अधिकारी जिल्हा आरोग्य अधिकारी चंद्रपुर यांचे कार्यालय 
गोंदिया १) प्रशासन अधिकारी जिल्हा शाल्यचित्सक गोंदिया यांचे कार्यालय 
२) प्रशासन अधिकारी जिल्हा आरोग्य अधिकारी गोंदिया यांचे कार्यालय 
वर्धा १) प्रशासन अधिकारी जिल्हा शाल्यचित्सक वर्धा यांचे कार्यालय 
२) प्रशासन अधिकारी जिल्हा आरोग्य अधिकारी वर्धा यांचे कार्यालय 
गडचिरोली । १) प्रशासन अधिकारी जिल्हा शल्यचित्सक गडचिरोली यांचे कार्यालय 
2) प्रशासन अधिकारी जिल्हा आरोग्य अधिकारी गडचिरोली यांचे कार्यालय 
नि अकोला मुख्य प्रशासकीय | अकोला १) प्रशासन अधिकारी जिल्हा ठाल्यचित्सक अकोला यांचे कार्यालय 
अधिकारी उपसंचालक २) प्रशासन अधिकारी जिल्हा आरोग्य अधिकारी अकोला यांचे कार्यालय 
अकोला मंडळ, अकोला वाशिम १)प्रशासन अधिकारी जिल्हा Beater वाशिम यांचे कार्यालय 
यांचे कार्यालय २) प्रशासन अधिकारी जिल्हा आरोग्य अधिकारी वाशिम यांचे कार्यालय 
अमरावती । १) प्रशासन अधिकारी जिल्हा शल्यचित्सक अमरावती यांचे कार्यालय 


पृष्ठपपैकी४ 


शासन आदेश क्रमांकःमवैअ- २०१८/प्र.क्र. १५२/सेवा-३ 


२ प्रशासन अधिकारी जिल्हा आरोग्य अधिकारी अमरावती यांचे कार्यालय 


) 
बुलढाणा |। १) प्रशासन अधिकारी जिल्हा शल्यचित्सक बुलढाणा यांचे कार्यालय 
२) प्रशासन अधिकारी जिल्हा आरोग्य अधिकारी बुलढाणा यांचे कार्यालय 
यवतमाळ =| १) प्रशासन अधिकारी जिल्हा हाल्यचित्सक यवतमाळ यांचे कार्यालय 
२) प्रशासन अधिकारी जिल्हा आरोग्य अधिकारी यवतमाळ यांचे कार्यालय 
७ औरंगाबाद । मुख्य प्रशासकीय | औरंगाबाद | 9) प्रशासन अधिकारी जिल्हा हाल्यचित्सक औरंगाबाद यांचे कार्यालय 

अधिकारी उपसंचालक २) प्रशासन अधिकारी जिल्हा आरोग्य अधिकारी औरंगाबाद यांचे कार्यालय 
औरंगाबाद मंडळ, जालना १) प्रशासन अधिकारी जिल्हा शल्यचित्सक जालना यांचे कार्यालय 
औरंगाबाद यांचे २) प्रशासन अधिकारी जिल्हा आरोग्य अधिकारी जालना यांचे कार्यालय 
कार्यालय. हिंगोली १) प्रशासन अधिकारी जिल्हा शाल्यचित्सक हिंगोली यांचे कार्यालय 

२) प्रशासन अधिकारी जिल्हा आरोग्य अधिकारी हिंगोली यांचे कार्यालय 

परभणी १) प्रशासन अधिकारी जिल्हा शल्यचित्सक परभणी यांचे कार्यालय 
२) प्रशासन अधिकारी जिल्हा आरोग्य अधिकारी परभणी यांचे कार्यालय 
८ लातुर  ।मुख्य प्रशासकीय लातुर १) प्रशासन अधिकारी जिल्हा शल्यचित्सक लातुर यांचे कार्यालय 
अधिकारी उपसंचालक २) प्रशासन अधिकारी जिल्हा आरोग्य अधिकारी लातुर यांचे कार्यालय 
लातुर मंडळ, लातुर | उस्मानाबाद | १) प्रशासन अधिकारी जिल्हा शल्यचित्सक उस्मानाबाद यांचे कार्यालय 
यांचे कार्यालय. २) प्रशासन अधिकारी जिल्हा आरोग्य अधिकारी उस्मानाबाद यांचे कार्यालय 
बीड १) प्रशासन अधिकारी जिल्हा ठाल्यचित्सक बीड यांचे कार्यालय 
२) प्रशासन अधिकारी जिल्हा आरोग्य अधिकारी बीड यांचे कार्यालय 
नांदेड १)प्रशासन अधिकारी जिल्हा शाल्यचित्सक नांदेड यांचे कार्यालय 
) 


2) प्रशासन अधिकारी जिल्हा आरोग्य अधिकारी नांदेड यांचे कार्यालय 


पृष्ठपपैकी५ 


